राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानाच्या (NMAET) 
कृषि विस्तार उप अभियानातंर्गत, राज्याच्या कृषि विस्तार 
कार्यक्रमांमध्ये सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठीचा सन २०२३- 
२४ करिता पहिल्या हप्त्याचा निधी केंद्र हिस्सा 
रु.७४.५०५९२ लक्ष व राज्य हिस्सा रु.४९.६७०६१ लक्ष 
असा एकूण रु. १२४.१७६५३ लक्ष इतका निधी चालू वर्षी 
वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आजाती-२०२३/प्र.क्र.१२०/३-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : २० जुले, २०२३ 


वाचा - 


१. केंद्रीय कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय यांचे पत्र क्र. एफ.नं.३६-२८/२०१७-ओअई/विस्तार कक्ष, 
दि.१५.०६.२०२३ 

२. संचालक (आत्म), यांचे पत्र क्र. कृआ./आत्मा/वाकृआ/प्रश्ा. F./348/2023, दि.१६.०६.२०२३ 
३. संचालक (आत्म), यांचे पत्र क्र. आत्मा/प्र.क्र. १५/लेखा/पुराही/ /३५३/२३, दि. १६.०६.२०२३. 
५. कृषि व पदुम विभाग शा. नि. क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११९/३-अे, दि.२०/०६/२०२३ 

६.सा.न्या.व वि.स.विभाग शा.नि.क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.६१/अर्थसंकल्प(विघयो), दि.२०.०७.२०२३ 


प्रस्तावना - 


केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत ( NMAET) कृषि विस्तार 
उप अभियान राबविण्यात येत आहे. सदर उप अभियानात राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांमध्ये 
सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या ६०:४० अर्थसहाय्याच्या 
प्रमाणात राबविण्यात येते. सदर योजना सन २०२३-२४ मध्ये राबविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या 
संदर्भाधीन दि. १५.०६.२०२३ पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांस अनुसरुन सदर योजनेचा एकूण 
रु. ६०१४.५८ लक्ष रकमेचा राज्य कृति विस्तार आराखडा (SEWP) कृषि आयुक्तालयाने 
उपरोक्त संदर्भाधीन दि. १६.०६.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास मान्यतेस्तव सादर केला होता. 
आत्मा योजनेच्या सदर रु. ६०१४.५८ लक्ष रकमेच्या आराखड्यास राज्य प्रकल्प मंजूरी समितीने 
(SLSC) दि.१७.०५.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता दिळी असुन त्यानुसार सदर 
आराखड्यास विभागाकडून दि. २०.०६.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात आली आहे. 


केंद्र शासनाने सन २०२३-२४ करिता आत्मा योजनेकरिता संदर्भाधीन दि. १५.०६.२०२३ 
रोजीच्या पत्रान्वये केंद्र हिऱ्याचा अनुसुचित जाती प्रवर्गासाठी रु. ७४.५०५९२ लक्ष निधी वितरीत 


शासन निर्णय क्रमांकः आजाती-२०२३/प्र.क्र.१२०/३-ओ 


केला आहे, त्यानुषंगाने समरुप राज्य Iara एकूण रु. ४९.६७०६१ लक्ष निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव संचालक(आत्मा) यांनी दि. १६.०६.२०२३ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला 
आहे. 


आत्मा अंतर्गत सन २०२३-२४ या अर्थिक वर्षात अनुसुचित जाती प्रवर्गाकरिता 
अर्थसंकल्पित लेखाशीर्ष २४०१ 8३०१ अंतर्गत केंद्र हिस्स्याकरिता रु. ३१२.०० लक्ष व 
SERN २४०१ 8३१२ अंतर्गत राज्य हिस्स्याकरिता रु.२०८.०० लक्ष इतकी तरतूद करण्यात 
आली आहे. 


त्यानुषंगाने संचालक(आत्मा) यांनी केलेल्या विनंतीस अनुसरुन, सन २०२३-२४ करिता केंद्र 
पुरस्कृत राज्य कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार विषयक सुधारणा करण्यासाठी सहाय्य उप 
अभियान (आत्मा) या योजने अंतर्गत अनुसुचित जाती प्रवर्गासाठी पहिल्या हप्त्याकरिता केंद्र 
हिस्सा रु. ७४.५०५९२ लक्ष व राज्य हिस्सा रु. ४९.६७०६१ असा एकूण रु. १२४.१७६५३ लक्ष 
इतका निधी आयुक्‍्त(कृषि) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत 
शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णय : 

१. सन २०२३-२४ करिता केंद्र पुरस्कृत राज्य कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार विषयक सुधारणा 
करण्यासाठी सहाय्य उप अभियान या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी चालू वर्षाकरिता अनुसूचित 
जाती प्रवर्गासाठी पहिल्या हप्त्याचा केंद्र हिस्सा रु. ७४.५०५९२ लक्ष (रु. चौ-याहत्तर लक्ष पन्नास 
हजार Waal AAT फक्त) व राज्य हिस्सा रु. ४९.६७०६१ लक्ष (रु. एकोणपन्नास लक्ष सदुसष्ट 
हजार एकसष्ट फक्त ) असा एकूण रु. १२४.१७६५३ लक्ष (रु.एक कोटी चोवीस लक्ष सतरा 
हजार सहाशो त्रेपन्न फक्त) इतका निधी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात आयुक्‍्त(कृषि) यांना 
बीडीएस प्रणालीवर वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर योजनेकरीता प्रत्यक्ष वितरीत करण्यात येणा-या निधीच्या मर्यादेत योजनेची अंमलबजावणी 
करावी. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी चालू वर्षाकरिता अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिताचा 
केंद्र हिळ्याचा रु. ७४.५०५९२ लक्ष (रु. चौ-याहत्तर लक्ष पन्नास हजार Waal Aad फक्त) निधी 
पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

(अ) मागणी क्रमांक एन-३, २४०१ पीक संवर्धन,००, ७८९-अनुसूचित जातीसाठी विशहोष घटक 
योजना,(०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना (०१)(२३), कृषि उन्नती योजना - 
कृषि विस्तार अभियान- विस्तार विषयक कामांत सुधारणा करण्याकरिता राज्याच्या विस्तार 
कार्यक्रमांना सहाय्य (केंद्र पुरस्कृत योजना) (केंद्र हिस्सा ६०%) ( अनुसूचित जाती) (२४०१ 
बी३०१), ३३ अर्थसहाय्य 


३. तसेच केंद्र fsa समरुप राज्य हिळ्याचा रु. ४९.६७०६१ लक्ष (रु. एकोणपन्नास लक्ष 
सदुसष्ट हजार एकसष्ट फक्त) निधी पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आजाती-२०२३/प्र.क्र.१२०/३-ओ 


(ब) मागणी क्रमांक एन -३, २४०१ पीक संवर्धन,००, ७८९ - अनुसूचित जातीसाठी fears घटक 
योजना ,(०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना (०१)(२४), कृषि उन्नती योजना- 
कृषि विस्तार अभियान- विस्तार विषयक कामांत सुधारणा करण्याकरिता राज्याच्या विस्तार 
कार्यक्रमांना सहाय्य (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा ४०%) (अनुसूचित जाती) (२४०१ 
बी३१२), ३३ अर्थसहाय्य 


४. सन २०२३-२४ मध्ये राज्यात सदर योजनेची अंमळबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टिने, 
पुढील अधिकाऱ्यांना नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
१. । आयुक्तालय | sat (कृषि), कृषि सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी, 
स्तर आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


२. । जिल्हास्तर संबंधित प्रकल्प संचालक । संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
आत्मा कार्यालयातील लेखाधिकारी. 


५. आत्मा कार्यक्रमांतर्गत सन २०२३-२४ साठी अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी वितरीत 
करण्यात आलेला निधीचा केवळ त्याच प्रवर्गासाठी वापर करण्यात यावा. 


६. सदर योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये वितरीत केलेल्या निधीचे ळेखापरिक्षीत केळेली उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे ( Audited Utilizaton Certificates ) सत्वर सादर करावीत. 


७. हे आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६९९/२०२३/व्यय-१४, दि.१७.०७.२०२३ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेच्या अधिन राहून निर्गमीत करण्यात येत आहे . 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२०१८००४९९५०१ असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
HEMANT 
GORAKHNATH 
MHAPANKAR ae वि 
(हे. गो. म्हापणकर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रती - 
१.अमुस (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२.सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य ),सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 


३.आयुक्‍्त (कृषि) तथा राज्य नोडल अधिकारी आत्मा, कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आजाती-२०२३/प्र.क्र.१२०/३-ओ 


४.आयुक्त (समाजकल्याण), पुणे 

५.संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्‍्तालय,पुणे 

६.सर्व जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ ( मुंबई हाहर व मुंबई उपनगर वगळून ) 
७.सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे 

८.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

९.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा उपाध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ 
१०.संचाळक वनामती, नागपूर 

११.उप संचालक, आत्मा, सामेती, पुणे 

१२.सहाय्यक संचाळक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१३.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

१४.सर्व प्रकल्प संचाळक (आत्मा), 

१५.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१६.कृषि विकास अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद 

१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१८.महालेखापाल - १/२(लेखा परिक्षा//(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 

१९.वित्त विभाग (का.व्यय-१) (अर्थसंकल्प-१२)(अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई.३२ 
२०.नियोजन विभाग, कार्यासन - १४१४, १४३१, मंत्रालय, मुंबई.३२ 

२१.कार्यासन अधिकारी, २-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२.निवड नस्ती (कार्यासन-३ओ) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


